शिक्षणाच्या 
हक्कासाठी 


लेखिका: रिबेका लँगस्टन-जॉर्ज 
चित्रे: जॅन बॉक 
मराठी: तृप्ती कर्णिक 





शिक्षणाच्या 
हक्कासाठी 
मलाला यूसुफझाईचा लढा 
लेखिका: रिबेका लॅगस्टन-जॉर्ज 


चित्रे: जॅन बॉक 
मराठी: तप्ती कर्णिक 





कापसाला णा०२ या०२०२य०२०२2२०२ २2०२2२०२०० 52२ ऱ०२5 ३9 ०२ >ाआ:5< ७) ह... 
५? 1 ह. ३ * रज 


* 


क चक व 


% 
फक्त १७ वर्षांची व जेमतेम ५ फट उंचीची पाकिस्तानी 
शाळकरी मत्रगी, मल्लाला यसफझाई, व्यासपीठावर बोलायला उभी 
राहिली. ती खप धाडसी मलगी होती. जगभरातील अनेक नेते | 
तिचे भाषण ऐकायला अधीर होते. प्रतिष्ठित असा शांततेचा । 
नोबेल परस्कार तिने ओस्लो, नॉर्वे इथे स्वीकारला आणि तिचा 
” संदेश जगभरातल्या टीव्हीवर झळक लागला 


तिच्या देशात जर एका मुलीने असे सर्वांसमोर भाषण केले ३ 
असते तर तिला मारहाण झाली असती. पण मलाला घाबरली ६ 
नाही. तिची ताकद, धैर्य आणि हिंमत वाखाणण्याजोगी होती. १० 
डिसेंबर २०१४ त्रा जेव्हा तिने नोबेल परस्कार स्वीकारला तेव्हा 
हा सन्मान मिळवणारी जगातील सर्वात लहान व्यक्‍ती ती ठरली 
जगभरातील सर्व मुलांचा ती आवाज बनली. 


"हा सन्मान फ़क्त माझा नाही आहे. तर हा 
परस्कार अशा डिक कुज ्तक्षित मतासाठी आहे 
ज्यात्रा शिक्षण हवे हा परस्कार अशा प्रत्येक 
भ्रयभ्रीत मत्रासाठी आहे ज्यात्रा शाती हवी आहे हा 
परस्कार अशा प्रत्येक दबलेल्या मतासाठी आहे 
ज्यात्रा बवत हवा आहे.” 


मलाला समान शिक्षण चळवळीचा आवाज बनली 
होती. ह्यासाठी तिने आपल्रे आयुष्य पणाला लावले होते. 


ह.) आ..', 
व क, आहह जा वी र वी 
क 0 वा... इ क 





मलालाचे स्वत:चे शिक्षण तसे लवकरच सरु झाले. तिचे 
वडील, झियाउददीन यसफझाई पाकिस्तानातील बर्फाच्या 
डोंगरांनी वेढलेल्या स्वात खोऱ्यातील मिंगोरा गावात शाळा 
चालवायचे. पाय फटले तेव्हापासन मलाला शाळेत जाऊ लागली 
खेळातही ती छोटी शिक्षिका बनायची. तिला शाळा प्रचंड 
आवडायची. 





परंत पाकिस्तानातील सगळी मत्रे मलालासारखी 
भाग्यवान नव्हती. अनेक कटंबांना शाळेची फी परवडत नसे 
काहीजण फक्‍त मलगा असेल तरच शाळेत पाठवायचे. बऱ्याच 
पालकांचे मत होते की मत्रींना शाळेची काय गरज? स्वयंपाक 
करणे आणि घर सांभाळणे हीच त्यांची कामे | 


मतलालाची आईही लहान असताना शाळेत 
गेली नव्हती. परंत मत्राल्लाचे वडील मात्र मलगा- 
मत्रगी असा भेद मानत नव्हते. दोघांनाही 
शिक्षणाचा समान हक्‍क आहे अशा मताचे ते होते. 
त्यांची इच्छा होती की मलाला आणि तिचे लहान 
भाऊ कशत्त आणि अटल ह्यांनी खप शिकावे 
त्यांच्या शाळेत येणाऱ्या अनेक गरीब मलांना ते 
मोफत शिकवीत 


मत्राला शाळेत चमकत होती. ती खप 
मेहनती होती. तिला अनेक बक्षिसे आणि पदके 
मिळाली होती. पश्त भाषा लिहिण्या-वाचण्यात ती 
प्रवीण होतीच पण इंग्लिश व उर्दू भाषाही तिला 
सफाईदार बोलता यायच्या 








"हव्या, 
6 हि क्टर 
० जू 1“ क क अप र्या 
"कॉ । 12220 ब. पी ह 
“५... ३१ 


ह” 0” १700 १2//4” 





क 


परंत तालिबान्यांचे त्या भागावर नियंत्रण होते 
८७० ॥क्यपालदाायट्रायावदाटायाय्पाशागगरा 
ररक पायाशयावयायाक्स्याक्यायरागागाययापााठः 
राक पाा नारा ााकायाराशाधानाधात्रानक्काा-ट] 
तश ापापाअााागळा्ाडावियापागािस्ाात्ाना 
स्त्रियांना बरखा घालायला ते जबरदस्ती करत होते 








तालिबानच्या लोकांनी शाळाचालकांना धमकावले. झियाउददीन 
ह्यांच्या शाळेला मत्रे आणि मलत्रीसाठी एकच प्रवेशदार होते त्यामळे 
त्यांनी झियाउद्दीनना शाळा बंद करण्याचा आदेश दिला. त्यांनी तो 
धडकावन लावल्याने तालिबानने शाळेतील शिक्षकांना धमक्या 
टयायत्ा सरुवात केली. भीतीने बरेच शिक्षक शाळा सोडन गेले 








झियाउद्दीन त्याने चिंतित झाले परंत मलाला मात्र 
शांत होती. “स्वातच्या मल्ली कणात्राच घाबरत नाही.” शाळेत 
जायचा तिचा निश्चय आणखीन टढ झाला. शाळेच्या सटटया 
सरु झाल्या की पाकिस्तानमधील मली-बायका हातावर फत्रा- 
पानांची मेंदी काढायच्या. मलाला मात्र हातावर मैंदीने 
विज्ञानातील सूत्रे लिहायची. 


दहशत आणि हिसाचाराच्या बळावर तालिबानची ताकट 
वाढत चालली होती. त्याबरोबरीने त्यांचे नियम अधिकाधिक 
जाचक होऊ लागल्रे होते. परुषांनी दाढी करायची नाही 
बायकांनी चेहरा पर्णपणे झाकन घ्यायचा. सिनेमांना बंदी 
स्वात खोऱ्यातील रेडीयोवर दिवसभर तालिबानी सचना घोंगावत 
असायच्या 





(2) 





मलालाच्या इलाख्यात भीतीचे वातावरण 
पसरते होते. एकेकाळी ओसांडन वाहणारे शाळेचे 
वर्ग आता ओस पडत चात्रत्रे होते. तालिबानच्या 
जबरदस्तीने ज्या मत्रींनी शाळा सोडली त्यांची नावे 
ते रेडीयोवर जाहीर करत. “शाळेत जाणे बंद 
केल्याबद्दल आदब तरीनचे अभिनंदन!" 











झियाउददीननी त्याविरुद्ध आवाज उठवला. शिक्षण किती 
महत्वाचे आहे हे सांगण्यासाठी त्यांनी टीव्हीवर एक कार्यक्रम 
केला. मत्रालराही सोबत होती. जेव्हा बातमीदाराने मल्लाल्लाला तिचे 
मत विचारलत्रे, तेव्हा ती म्हणाली, “शिक्षणाचा माझा मत्रभत 
हक्क काढन घेण्याची तालिबानची हिंमत कशी झाली? ” 


थोडयाच दिवसात शाळेच्या गेटवर एक पत्रक चिकटवले 
गेले. “...तमची शाळा पाश्‍चात्य पदधतीची आहे...तम्ही मलीना 
शिकवता...थांबवलं नाही तर हे तम्हाला महागात पडेल...” 


11011१३ २411. 


ट्र 
रू 














[टिका वादा सिया वितिगयापाताया 
टि २ कि याटा२३8३िपा ता?” पािवधानापाळाविका्क२ाननय प 
उठवतच राहिले. त्यांनी संस्थांशी संवाद साधला, वर्तमानपत्रात पत्रे 
लितिराकियकपप२त२विकारायकायायदायाापापनराराकचा का 
पिढीच्या हातात आज पेन दिले नाही तर अतिरेकी त्यांना बंदुका 
चालवायला तावतील 


हय वप बिया रया 
० व्या पि्गारलपगप्राााचायाचयााफतपा व्यान वत 
मारहाण करीत. रात्री बॉम्बचा चा वर्षाव व्हायचा. तालिबानचे नियम 
पु स्या वस्प्येययाकिसडसयासयका 
नादा 


८०६५७ काकााक्यपा० यययापच्याऱ! 
ग ्ि्ाायि२२ेिकियाटााविवाविवासिकान्काााािशयायाडद्व 


र ककायाय2 वासा चाापीगरपाक्ािनिशानखारगिकनारा १ 


नचा ओत्वयाज्वाः€ाा 
गाण ्2ब्जयापरार डळ 


चटप गा” २22 


























बॉम्बहल्ल्यांचा मलालावर काहीही परिणाम झाला नाही. बीबीसीला 
मतल्लरीकडन शाळाबंदीवर ब्लॉग लिहन हवा होता. शिक्षणाचा हक्क नाकारला 
जातोय हयाबददल त्या शाळेतील मलीचा प्रत्यक्ष अनभव त्यांना हवा होता 
तरुंगात जावे लागेल, मार बसेल, बॉम्ब फेकतरे जातील ह्या भीतीने 
मल्लालराच्या सगळ्या मैत्रिणीनी सपशेल. नकार दिला. मलालाने मात्र लिहिले 


ब्रिटिशांच्या अत्याचारांविरुद्ध फार पूर्वी लढा दिलेल्या “गल मकाई” 
ह्या पाकिस्तानी लढवय्यीचे नाव मलालाने आपले टोपणनाव म्हणन घेतले 
पाकिस्तानातील इंटरनेट आणि वीज बेभरवशाची होती. म्हणन गतत मकाई 
बीबीसीच्या वार्ताहराशी फोनवर बोलायची. त्याने त्या संभाषणावर पहिल्या 
दोन महिन्याचे ब्लॉग लिहिले. 3 जानेवारी २००९ रोजी सर्वप्रथम उर्ट्‌ ब्लॉग 
प्रसिध्द झाला. मलालाचा तो ब्लॉग लोकांना प्रचंड आवडला म्हणन 
बीबीसीने त्याचे इंग्रजी भाषांतरही प्रसिध्द केले 





१४ जानेवारी २००९ ला तिने दुसरा ब्लॉग लिहिला. “मला खात्री 
आहे की शाळा पन्हा सरु होतील. पण निघताना जेव्हा मी शाळेचा 
निरोप घेतला तेव्हा मला का कोण जाणे पण असे वाटले की मी परत 
नाही येऊ शकणार.” मलाला दु:खी होती तरीही ठामपणे म्हणाली, "ते 
आम्हाला शाळेत जाण्यापासन थांबव शकतील प्रग्र शिकण्यापासन मात्र 
कधीही थांबवू शकणार नाही, 





मत्राल्लासारख्या लढवय्या मत्री अजन अजन आक्रमक 
झाल्या. त्यामळे तालिबान्यांनी दहा वर्षे आणि त्या खालील 
वयाच्या मलींना शाळेत जायत्रा परवानगी दिली. परंत मलाला 
अकरा वर्षांची होती. ती व तिच्या मैत्रिणी शाळेच्या यनिफॉर्मऐवजी 
घरचे कपडे घालन य पट्ट्याखाली लपवून घराबाहेर पडल्या 
आहोत त्यापेक्षा कमी आहोत असे त्यांनी भासवत्रे. जर 
कणाला ह्याची कणकण लागली तर मात्र खप धोकादायक होते 
पकडल्या गेल्या तर विदटयार्थिनी आणि शिक्षकांना सगळ्यांसमोर 
फटके बसले असते किंवा ठार मारले गेले असते 


दिवसेंदिवस परिस्थिती बिघडत चालली होती. पाकिस्तानी आर्मीने तालिबान्यांवर 
हल्ला केला. बंदुकीचा धूर आणि किकाळ्याच्या आवाजांनी आसमंत भरून गेला होता 
कणीही अगदी धीट शाळकरी मल्रीही रस्त्यावर येण्याचे धाडस करत नव्हत्या. मे २००९ 
मध्ये आर्मीने तिथल्या सगळ्या लोकांना घरे सोडन जायला सांगितत्रे. मोटारी, ट्रक 
मोटारसायकत्री, तटटगाडया आणि त्यावर खच्चन बांधल्रेलरे सामान ह्यांनी रस्ते फलन 
गेले यो दोन लाख लोक निघून जाताना बंदुकधारी तालिबानी सैनिक लांबून 
पाहत 


छोटया बॅगेत कपडे भरत असताना मल्नाल्राच्या गाल्रावरून अश्र ओघळले. ती 
पुस्तके काढायला लागली तेव्हा आईने सांगितले की आता आणखी काही घ्यायला 
अजिबात जागा उरल्नी नाही आहे. तिला प्रचंड वाईट वाटले. आपण परत येऊ तोपर्यंत 
प्स्तके सरक्षित राहावी हयासाठी तिने प्रार्थना केली. मलरालराचे आई-बाबा आणि भाऊ | 
शेजाऱ्यांच्या गाडीमधे कसेबसे जीव मठीत घेऊन बसले. मलालाला तिच्या मैत्रिणीच्या 
गाडीत कोंबले. तालिबान्यांनी तिचे शिक्षण, तिचा आवाज, तिचे हक्क सारे काही हिरावन 
ले होते. तिने प्रार्थना केली की निदान आपल्या घरावर तरी त्यांची “नजर पडू नये 





सारे निर्वासित स्वात खोऱ्याच्या बाहेर असलेल्या गावांमध्ये 
आले. संयक्त राष्ट्रांनी निर्वासितांच्या राहण्यासाठी छावण्या 
उभारल्या होत्या पण त्या तगेच भरून जायच्या. परेशी स्वच्छता 
नसल्यामळे तिकडे आजार पसरले होते. तालिबान छावण्यावर 
हल्ला करणार आहेत अशा अफवा उठल्या की लोक खप घाबरून 
जायचे. नातेवाईकांच्या घरात राहण्याची सोय झाल्यामळे तसे 
यसफझाई कटंब भाग्यवान होते. पण ज्या शेजाऱ्यांच्या गाडीतून 
मिंगोरा सोडून आले त्यांना मात्र दुसरीकडे जावे लागले 
स्वत:ची गाडी नसल्यामळे धळीने भरलेल्या रुक्ष सस्त्यांवरून 
सोळा तास ते चालत होते 





प कळ. 131 ही अकेन), -०.: » १». 4१: वर्ज नत ्मात्सा व म | 


1 , ७ कैक कणा 


जलैमधे मत्रालाचा बारावा वाढदिवस होता पण ह्या 
तणावामळे ते कणाच्या त्रक्षात देखील्र नव्हते. त्यामळे 
कसला केक आणि कसली पार्टी! पण मलालाने मात्र शाती 
पसरावी ह्यासाठी प्रार्थना केली. 





तीन महिन्यांनी ते घरी परत आले. 
लढाई संपल्ली होती. पण मिंगोराची पार रया 
गेली होती. दुकाने उध्वस्त झाली होती. 
गाड्यांचे सांगाडे रस्त्यावर पडल्रे होते. 
शाळेच्या भिंती बंदुकांच्या गोळ्यांनी ढासळल्या 
होत्या. तालिबान मात्र सोडून गेले होते. काही 
दिवसांतच युसुफझाईंनी शाळा सुरु केत्री. मुला 
मुलींचे वर्ग पुन्हा सुरु झाले. 












पण मलालाने लपून राहण्याला नकार दिला. 
तिने गप्प बसायलाही नकार दिला. 









मतल्लालरा पन्हा शाळेत जाऊ लागली पण आता सगळेच बदलले होते. मलीनी 
शाळेत जाऊ नये म्हणन तालिबानने केलेला प्रयत्न आता जागतिक 
प्रसारमाध्यमांचा विषय झाला होता. शेजारी आणि मित्र-मैत्रिणींना मनालाच गुल 
मकाई आहे ह्याचा अंदाज आला होता. ब्लॉग्स, भाषणे, मलराखती हयामळे आता 
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मल्रात्लाचे नाव झाले होते. दक्षिण आफ्रिकेच्या आर्चबिशप 
देशमंड ट्ट ह्यांनी एक परस्कारासाठी तिचे नामांकन केल्रे होते. पाकिस्तानने 
तिच्या कामाची दखल म्हणन राष्ट्रीय शांतता परस्काराचे नाव बदलन मलाला 
शांतता परस्कार केले. २०११च्या वर्षाअखेरीस मल्रालाचे आयष्य टीव्ही, रेडियो 
वर्तमानपत्रातील मलाखती ह्यांनी व्यापन गेले होते. तिची छबी आता सगळ्यांना 
परिचित झाली होती 


परंत लवकरच मलालाला समजल्रे की तालिबान अजन तिथ्‌्न निघून गेले 
नव्हते. तालिबानच्या नेत्यांनी तिला इंटरनेटवरून धमक्या दयायला सरुवात केली 
तिचे नाव त्यांच्या हिटलिस्टवर होते. स्रक्षितेसाठी पोलिसांनी यसफझाई कटंबाला 
घर सोडन जाण्याचा इशारा दिला 


3७.२ 


“त्त 






"मलाला कोण आहे?" 


कणी काहीच उत्तर दित्रे नाही. पण काळजीने 
त्यांच्या नजरा त्यांच्या मैत्रिणीच्या दिशेने वळल्या. तेवठे 
पुरेसे होते. त्या माणसाने मलालावर बंदूक रोखली 








शांततेचा भंग करीत तीन गोळ्या सुटल्या 





बसटड्रायव्हरने वाऱ्याच्या वेगाने बस चालवत मलाला आणि जखमी 
झालेल्या शाझिया आणि कैनात ह्या तिच्या मैत्रीणीना हॉस्पिटलमधे 
दाखल केले. खूप वेळ गोंधळ चालू होता. जसजशी बातमी पसरली 
तसतसे झालेल्या घटनेचे वार्तांकन करण्यासाठी वार्ताहर हॉस्पिटलमध्ये 
जमा झाले. झियाउद्दीन ह्यांचा फोन वाजला तेव्हा ते शाळेतल्या 
शिक्षकांना भाषण देत होते. ते लगोलग हॉस्पिटलमध्ये धावत्रे. जमलेल्या 
जमावाला त्यांनी मलालासाठी प्रार्थना करण्याची विनंती केली. 


तोरपकाई घरी परतली तर वाईट बातमी सांगण्यासाठी घरात ही 
गर्दी. तेवठ्यात तिच्या मैत्रिणीचा फोन आला की मलालाला हेलिकॉप्टरने 
दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये नेत आहेत. तोरपकाई आणि शेजारी मलालाचे 
हेत्रिकॉप्टर पाहण्यासाठी गच्चीवर धावले. तिने आपल्ता डोक्याचा रुमाल 
आकाशाकडे भिरकावला आणि म्हणाली, “देवा तुझ्या हातात मी 
पयत सोपवत आहे.” 























अनेक तास-दिवस उलटन गेत्रे पण मलाला अजन 
बेशूध्दच होती. तिच्या मेंदूला सूज आली होती. खूप दिवस 
कोमात असल्याने तालिबान नेत्यांनी घोषणा केली की 
मलाला मेल्यात जमा आहे. मात्र काही चमत्कार होऊन ती 
वाचली तर ते तितला परत मारून टाकतील. 


डॉक्टरांनी मेंदूची सूज कमी व्हावी ह्यासाठी ऑपरेशन 
केले. परंत त्यानंतर जीवघेणे इन्फेक्शन झाले. त्यामळे 
मलालाला इंग्लंडला बर्मिंगहॅम शहरातील हॉस्पिटलमध्ये 
हलवण्यात आले. आणि इकडेही तिच्यावर तालिबान कधीही 
हल्ला करू शकतील ही भीती होतीच. 


तालिबानने मलत्लालराला गोळ्या झाडल्याची बातमी 
आतापर्यंत जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोचली होती. इतक्या 
लहान मलीने शिक्षणासाठी आपल्या जीवाची बाजी लावली 
होती. लोकांनी तिला बरे वाटावे म्हणन हजारो शभेच्छापत्रे 
पाठवली. फत्रे, सॉफ्ट टॉईजचा अशा भेटवस्तंचा पर रोज 
हॉस्पिटलमध्ये येत होता. पण खरं सांगायचं तर मलालाला 
सगळ्यात जास्त ओढ वह्या-पुस्तकांची होती. 





पटील काही दिवस डॉक्टरांनी मल्लालराच्या अनेक 

शस्त्रक्रिया केल्या. तिचा मिटलेतला डोळा व चेहरा ठीक 

व्हावा, तिला हसता यावे ह्यासाठी शस्त्रक्रिया कराव्या 

लागल्या. ऐक येण्यासाठी तिच्या कानांत मशीन घातले 

उपचारांसाठी तिला तीन महिने हॉस्पिटलमध्ये राहावे 

लागले. त्या काळात तिच्या मैत्रिणीनी शाळेतील तिचे बाक 
तिच्यासाठी रिकामे ठवले होते. 


बंदुकीच्या गोळ्या मलालाचा आवाज जास्त दिवस बंद नाही 
करू शकले. १२ ज॒त्रे २०१३ रोजी तिने संयक्त राष्ट्रामध्ये 
जगभरातील नेत्यांसमोर भाषण केले. तिने घोषणा केल्ली, “एक मल 
एक शिक्षक, एक पस्तक आणि एक पेन संपर्ण जगाचा कायापालट 
करू शकते." शिक्षणाच्या हक्कासाठी धाडसाने लढा देणाऱ्या त्या 
मुलीला उपस्थित असलेल्या समुदायाने उभे राहून मानवंदना दिली. 





पश्‍चिम पाकिस्तानातील स्वात खोऱ्यात मल्लालराचे घर आहे. तिथन 
अफगाणिस्तान जवळ असल्यामळे दोघांचे एकमेकांशी सांस्कतिक व 
ऐतिहासिकदृष्टया जवळचे संबंध आहेत. ९ सप्टेंबर २०११ मध्ये अतिरेक्यांनी 
अमेरिकेवर हल्ला केला त्याचे प्रत्यत्तर म्हणन अमेरिका आणि त्यांच्या सहकारी 
राष्ट्रानी अफगाणिस्तानमध्ये आपले सैन्य पाठवते. तालिबान त्या भागात 
चांगलेच ताकदवान झाले होते. तसेच बाजच्या स्वात खोऱ्यातही तालिबानांनी 
आपल्नते हातपाय पसरवत्लरे होते आणि तिथल्या लोकांवर आपत्ने नियम लादले होते 


मलालाला डाव्या डोळ्याच्या खोबणीत मारलेली गोळी झपकन डोळ्यातून 
चेहऱ्यात आणि तिथ्‌न खांदयात अडकली. सरुवातीला डॉक्टरांना वाटले की जखम 
खोलवर नसावी. परंत नंतर त्यांच्या लक्षात आले की तिच्या जीवाचे काहीही 
बरेवाईट होऊ शकते. तिचा मेंदू, चेहऱ्यावरच्या नसा आणि कान खराब झाले होते 
तिच्या मेंदूला आलेल्री सूज कमी करण्यासाठी डॉक्टरांना कवटीचा थोडा भाग 
काठन टाकावा लागला. नंतर कवटीच्या हाडाच्या जागी त्यांनी धातची पटटी 
घातली. शाझिया आणि कैनात ह्या तिच्या मैत्रीणींना किरकोळ लागले होते 


बर्मिंगहॅम, इंग्लंडमधील हॉस्पिटलमध्ये तिच्यासाठी इतकी शुभेच्छापत्रे 
आणि भेटवस्त आल्या की ते ठेवायला जागा अपरी पडली. तिने त्यातील एक 
भेटवस्त मात्र जपन ठेवली. बेनझीर भ॒तोंच्या मुलांनी त्यांच्या आईच्या दोन शात्र 
पाठवल्या, बेनझीर भत्तो पंतप्रधान असतानाच त्यांची हत्त्या झाली होती. मलाला 
त्यांना नेहमी आदर्श मानायची. सयंक्त राष्ट्रात भाषण करताना तिने मोठया 
अभिमानाने त्यांची पांढरी शात्र आपल्या खांदयावर पांघरली होती 


तिच्यावर झालेल्या गोळीबारानंतर साधारण दोन वर्षांनी पाकिस्तान आर्मीने 
१० माणसांच्या गटाला अटक केत्री. परंत तरीही तालिबान तिला सतत धमक्या 
पाठवत होते. मल्लालला काही महिन्यांनी शाळेत परत आली. परंत तालिबानांच्या 
धमक्यांमळे मिंगोरामधील वर्गात ती बस शकल्लरी नाही. ती व तिचे कटंब 
बर्मिंगहॅमला राहायला गेले. तिचे शिक्षण तिथे सरु झाले. भविष्यात ती 
पाकिस्तानात बंदुकीचे उत्तर म्हणून विद्या घेऊन परतणार होती. शिक्षणाचे 
महत्व ह्यावर ती व तिच्या वडिलांनी बोलणे चालच ठेवले. पाकिस्तानसारख्या 
देशातील शिक्षणासाठी पैसा गोळा करण्यसाठी तिने एक संस्था सरु केली. तिने 
“घराघरात शांतता” आणि “प्रत्येक मलगा आणि मल्लीसाठी शिक्षण” ह्या 
गोष्टीसाठी आयष्यभर काम करण्याचा निर्धार केला 





घ्य मूल, एक शिक्षक, एक पुस्तक आणि एक पेन 


संपूर्ण जगाचा कायापालट करू शकते." 


-मलाला यूसुफझाई 





